डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने 
प्रकाशन समितीस सन २०१७-२०१८ 
मधील निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.१५१/१६ )/समन्वय 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०१८. 


वाचा- १. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.३०.९.२००८ 

२. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.१८.११.२००९ 

३. शासन निर्णय क्र. समिती-२५११/(प्र.क्र.१५५/१३)/समन्वय, fF.30.9.2098 

४.संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/२०१८/४२४/खंड 

छपाई खर्च/१७-१८/प्रशा-३/४१३, दि.०९ जानेवारी, २०१८. 
प्रस्तावना :- 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले, राजर्षी शाहू यांचे साहित्य 

प्रकाशित करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भाधिन अ. क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये तीन वेगवेगळया 
समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधिन अ. क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये या 
महापुरुषांच्या साहित्याचा शोध घेणे, आवश्यक वाटल्यास राज्यात/राज्याबाहेर दौरे करणे, 
साहित्याची तपासणी करणे, साहित्याची विगतवारी व संशोधनात्मक प्रक्रिया करणे, साहित्याचे 
मुद्रण व पुनर्मुद्रण करणे व आवृत्ती काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधिन अ.क्र.३ 
च्या शासन निर्णयान्वये सदर समित्यांना दि. २३.११.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
पुढील मुदतवाढीच्या प्रस्तावास मा. मुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिळी आहे. संचालक, उच्च 
शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन अ. क्र.४ च्या पत्रान्वये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
यांचे प्रकाशित करण्यात आलेल्या खालील खंड छपाईच्या कामासाठी एकूण रु.१,१९,०२४/- 
( रुपये एक लाख एकोणीस हजार चोवीस फक्त ) इतक्या खर्चाची देयके अद्याप अदा केली 
नसल्याबाबत प्रमाणित करुन, सदर खर्चास मंजूरी देण्याची विनंती केली आहे. सदर खर्चास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
ज्ञापन :- अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 
खालील नमूद केलेले ग्रंथ छपाईसाठी झाळेला खर्च रु. १,१९,०२४/- ( रुपये एक लाख 
एकोणीस हजार चोवीस फक्त) इतक्या खर्चास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र पुस्तकाचे नाव देयक | देयक दिनांक रुपये 
क्रमांक 
१, खंड क्र.१७ भाग-३ ( इंग्रजी) डीटीपी जुळणी । २५२ । ०३/११/२०१७ | १,११ ,१२५/- 
करणे. 
2. अँन्हिलेशन ऑफ कास्ट ( इंग्रजी ) डीटीपी । २५३ | ३०/११/२०१७ ७,८९९/- 
जुळणी करणे. 
एकूण १,१९,०२४/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.१५१/१६ )/समन्वय 


२. सदर खर्च मागणी क्र. २२०५ कला व संस्कृती, ८०० इतर खर्च, (०१) समिती व समारंभ (०१) 
(०३) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्याचे प्रकाहन (२२०५ ३१४३) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ 
च्या मंजूर रु.८०० लक्ष तरतूदीतून खाळीळ तकत्यातील स्तंभ - ७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु.१,१९,०२४/- (रुपये एक लाख एकोणीस हजार चोवीस फक्त) इतका निधी खर्च करण्यात यावा. :- 


(रुपये हजारात) 
अ. लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पि | वितरीत शिल्लक वितरीत 
क्र. त तरतूद | केलेलानिधी | निधी | करावयाचा 
निधी 
La | २ ३ 1 8 | ५ ६. | 6 | 
१ | मागणी क्रमांक ०६ - दूरध्वनी, वीज व ३०० १०० २०० 1 *। 
डब्ल्यू-४, २२०५, कला | पाणी 
2 | व संस्कृती, ८०० इतर | qo - कंत्राटी सेवा २०० १०० १०० fF | 
3. | खर्च, (09) समित्या व | ११-देश्ांतर्गत प्रवास ८०० २५१ ५४९ शि 
समारंभ, पंचवार्षिक | खर्च 
४ | योजनांतर्गत योजना | १३ - कार्यालयीन खर्च ५५०० २५०० 3000 Fo 
५ |( ०१ ) ( ०३ ) थोर | १६ - प्रकाशने ७०००० | ७८३१.७७० | ६२१६८.२३ | ११९.०२४ 
६ । राष्ट्रीय पुरुषांच्या | २८ - व्यावसायिक सेवा २०० ००१ १२९९| | 
७ साहित्याचे प्रकाशन ५२ - यंत्रसामुग्री व ३००० १०० २९०० _ 
(2204 3983). साधनसामुग्री 
एकूण ८०००० | १०८८३.७७ | ६९११६.२३ | ११९.०२४ 


३. उपरोक्त खर्च करण्यास संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूरी शासनाने ठरवून दिलेल्या 
प्रचलित कार्यपध्दती व नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
४. सदर ज्ञापन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग तीन मधील 
अनुक्रमांक ३, परिच्छेद क्र.१६६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून या शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोर पालन 
करण्यात यावे. 
द्‌. सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०१३०१५१५४५६८०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


hi 
S | d d h a rt h Kh a rat 2.5.4.20=6f8cb55012423727bece629d9547 13c1ec2962a9ca9b90964 
=Siddharth Khare 


Di 2018.01.30 15:19:54 +05'30° 


(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


Digitally signed by Siddharth Kharat 


प्रत, 


१) मा.मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


Higher And Technical 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.१५१/१६ )/ AAT 


मा.राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधीपक्ष नेता ( विधानसभा/विधानपरिषद ) यांचे स्वीय सहायक, विधानमंडळ, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (उ. व तं. शि. विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग ( व्यय- ५, अर्थ- ८), मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सह संचालक, ( उच्च शिक्षण) शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -, मुंबई. 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


१४) सदस्य-सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी ( साशि-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती ( समन्वय). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


